माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम 

यांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस 

“वाचन प्रेरणा दिन” म्हणून साजरा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: वाप्रेदि-२०१९/प्र.क्र.६२/भाषा-३, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वाप्रेदि-२०१५/प्र.क्र.८९/२०१५/भाषा-३, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१५. 


शासन परिपत्रक :- 


माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांच्या स्मृती जतन करण्याच्या उद्देशाने 
दिनांक १५ ऑक्टोबर हा त्यांचा जन्मदिवस “वाचन प्रेरणा दिन” म्हणून साजरा करण्यात येतो. या 
निर्णयास अनुसरुन झालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यामध्ये वाचनाची प्रेरणा निर्माण करण्यासाठी व 
वाचनाची आवड वृध्दींगत करण्याच्या दृष्टीने यापूर्वी संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात 
आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे या वर्षी सुध्दा वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्याच्या दृष्टीने सर्व मंत्राळयीन 
विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय /निमशासकीय कार्यालये, शासकीय संस्था / मंडळ, 
सार्वजनिक उपक्रम इ. कार्यालयांनी देखील विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे 
सूचना देण्यात येत आहेत. 

१. दिनांक १५ ऑक्टोबर रोजी शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, शाळा यांनी कार्यक्रमाचे 
आयोजन करावे. प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी तसेच शालेय विद्यार्थी, शिक्षकवर्ग आणि 
शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी कामकाजाच्या वेळेमध्ये किमान अर्धा तास वाचनासाठी द्यावा 
वाचनाकरीता समुहाने एकत्रितपणे बसून, आपला वेळ वाचनासाठी सलग काही तास “वाचन 
ध्यास” म्हणून व्यतित करावा. 


२. वाचन संस्कृती जोपासण्यासाठी सर्वांनी आपले मित्र, कुटुंबातील सदस्य इत्यादींना किमान 
एक पुस्तक भेट द्यावे. 


३. WhatsApp, Internet, Facebook, Twitter अशा प्रकारच्या सामाजिक प्रसार माध्यमातून 
वाचन संस्कृती वृध्दींगत होईल /वाचनास प्रेरणा मिळेल असे संदेश प्रसारीत करावेत. 


४. शाळा, महाविद्यालय, ग्रंथाळय व इतर संस्थांनी आपल्या परिसरात “डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल 
कलाम” वाचन कट्टा निर्मिती. 


सदर कार्यक्रम साजरा करताना आदर्श आचारसहिंतेचे SRSA होणार नाही याची विशेष दक्षता 
घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांक : वाप्रेदि-२०१९/प्र.क्र.६२/भाषा-२३ 


गै. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९२७११२३४७५९३३ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A A i d Digitally signed by Aparna Arvind 
Gawde 
parn a rvi n DN: CN = Aparna Arvind Gawde, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 
G awd e Government Of Maharashtra, OU = 
Marathi Language 
Date: 2019.09.27 15:52:28 +05'30' 


(अपर्णा अ. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव / सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई (पत्राने), 

प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने), 

प्रबंधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ, विधान भवन, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई, 
महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
निवड नस्ती / भाषा -३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


